कृष्णा पाणी तंटा व महादयी पाणी तंटा यांच्या 
लवादापुढील/ सर्वोच्च न्यायालयापुढील कामकाजासाठी 
तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्‍त श्री.कृ.ग.देवळी, 
सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता व श्री.दि.ग.मोगणे, 
सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांना सन २०१७-१८ या 
वित्तीय वर्षासाठी मानधन / भत्ते साठीच्या दिवसांची 
कमाल मर्यादा १८० दिवस करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक कृपातंल-२०१५/३१/प्र.क्र. ४७/२०१५/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ मे, २०१८ 


वाचावे:- १. शासन निर्णय क्र.मांडवी-२०१५/प्र.क्र.४७/२०१५/जसंनि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई.३२, दि.०३/१०/२०१६. 
२. शासन शुध्दिपत्रक क्र. मांडवी-२०१५/प्र.क्र.४७/२०१५/जसंनि, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई.३२, दि.०६/१०/२०१६. 
3. अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद,विशेष कक्ष, पुणे यांचे 
दि. १०/०१/२०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
कृष्णा पाणी तंटा लवाद व महादयी पाणी तंटा लवादापुढील तसेच सर्वोच्च 


न्यायालयापुढील सुरु असलेल्या प्रकरणामध्ये शासनाचे हितसंबंध अबाधीत ठेवण्याच्या दृष्टीने 
श्री.कृ.ग.देवळी व श्री.दि.ग.मोगणे यांना उपरोक्त जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. मांडवी- 
२०१५/प्र.क्र.४७/२०१५/जसंनि, दि.०३/१०/२०१६ अन्वये तसेच शासन शुध्दिपत्रक क्र. मांडवी- 
२०१५/प्र.क्र.४७/२०१५/जसंनि, दि.०६/१०/२०१६ अन्वये श्री.क.ग.देवळी व श्री. दि.ग.मोगणे यांची 
कृष्णा पाणी तंटा लवाद व महादयी लवाद प्रक्रिया संपे पर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्‍तीस मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. 

तसेच उपरोक्त दि. ०३/१०/२०१६ च्या शासन निर्णयातील (ढ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एका 
वित्तीय वर्षामध्ये जास्तीत जास्त १२० दिवसांचे मानधन / भत्ते अनुज्ञेय राहतील, या अटीच्या अधीन 
राहून श्री.कृ.ग.देवळी व श्री. दि.ग.मोगणे यांना कृष्णा पाणी तंटा लवाद व महादयी लवाद प्रक्रिया संपे 
पर्यंतच्या कालावधीसाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद,विशेष कक्ष, पुणे यांचे दि. १०/०१/२०१८ च्या 
पत्राच्या अनुषंगाने कृष्णा पाणी तंटा लवाद व महादयी पाणी तंटा लवादापुढील / सर्वोच्च 
न्यायालयापुढील सुरु असलेल्या प्रकरणामध्ये शासनाचे हितसंबंध अबाधीत ठेवण्याच्या दृष्टीने तसेच 
कृष्णा/महादयी पाणी तंटा लवादाचे काम लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने व तसेच लवाद कामांचा 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपातंल-२०१५/३१/प्र.क्र. ४७/२०१५/जसंनि 
आवाका विचारात घेऊन "श्री. कृ.ग. देवळी व श्री. दि.ग. मोगणे, तांत्रिक सल्लागार, कृष्णा / महादयी 
पाणी तंटा लवाद यांना सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षासाठी कामकाजाची कमाल मर्यादा १८० 
दिवस” अशी करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

कृष्णा पाणी तंटा लवाद व महादयी पाणी तंटा लवादापुढील / सर्वोच्च न्यायालयापुढील 
सुरु असलेल्या प्रकरणामध्ये शासनाचे हितसंबंध अबाधीत ठेवण्याच्या दृष्टीने तसेच कृष्णा/महादयी 
पाणी तंटा लवादाचे काम लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने व तसेच लवाद कामांचा आवाका विचारात 
घेऊन सदर आदेशान्वये श्री. कृ.ग. देवळी व श्री. दि.ग. मोगणे, तांत्रिक सल्लागार, कृष्णा/महादयी 
पाणी तंटा लवाद यांना सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षासाठी कामकाजाची कमाल मर्यादा १८० दिवस 
एवढी करण्यात येत आहे. 

तसेच इतर तरतूदी शासन निर्णय क्र.मांडवी - २०१५ / प्र.क्र. ४७/ सन २०१५ / जसंनि 
दि. ०३/१०/२०१६ आणि झासन शुध्दिपत्रक क्र. मांडवी - २०१५ / प्र.क्र. ४७ /सन २०१५ / TPA 
दि.०६/१०/२०१६ नुसार लागू राहतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०४१५३९२२९५२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Chitra Dhananjay यण णा 


postalCode=400032, st=Maharash’ 


2.5.4.20=190321386916bd541405448dc334a76ebc8408dc1e40 


Chachad ne 
(चित्रा चाचड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७. प्रधान सचिव, (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
८. सचिव, (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. सचिव, (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०.सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११.कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ,ठाणे, 
१२.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे. 
१३.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र - 2/ १ - मुंबई, नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपातंल-२०१५/३१/प्र.क्र. ४७/२०१५/जसंनि 


१४.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - २/१ - मुंबई, नागपूर, 

१५.मुख्य अभियंता, (जसं) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१६.उपसचिव (सेवा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१७.आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१८.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई ३२. 

१९.श्री.कृष्णा गणपती CIS WIS क्र.१, पुलस्ती गृह निर्माण संस्था.३, 
लामखेडे मळा, दिंडोरी रोड, नाशिक ४२२ ००४. 

२०.श्री.दिपक गणपतराव मोगणे, प्लॉट नं.१, ग्रीन वुडस, तपोधाम रोड, वारजे, 
पुणे - ४११०५२. 

२१.कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२२.जसंनि कार्यासन संग्रार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


